सर्व अकृषी /अभिमत /स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे/ सर्व 
महाविद्यालयांमध्ये दिनांक १४ ऑगस्ट हा दिवस “विभाजन 
विभिषिका स्मृतीदिन” म्हणून स्मरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांक:संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: ११ ऑगस्ट, २०२२ 


प्रस्तावना: 


देशाची फाळणी झाल्यामुळे या फाळणीच्यावेळी ज्या नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले, तसेच ज्यांना 
आपल्या मूळ गांव/स्थानापासून विस्थापित व्हावे लागले अशा लोकांना श्रध्दांजली व अभिवादन करण्यासाठी राज्यात 
दरवर्षी “विभाजन विभिषिका स्मृतीदिन” म्हणून स्मरण करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यानुषंगाने उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व विद्यापीठे/महाविद्यालयांसाठी पुढील सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक:- 

विभाजन विभिषिका स्मृतीदिनामुळे, फाळणी दरम्यान नागरिकांना भोगावे लागलेले दु:ख आणि वेदनांची 
वर्तमान व भावी पिढ्यांना कायम आठवण राहील, यासाठी दिनांक १४ ऑगस्ट रोजी या नागरिकांप्रती संवेदना व्यक्‍त 
करण्यासाठी श्रध्दांजली व अभिवादन करण्यासाठी उचित प्रकारच्या कार्यक्रमांचे (उदा. विद्यापीठ व महाविद्यालयात 
dra भाषण, परिसंवाद, अभिवादन सभा, इत्यादी) नियोजन करावे, जेणेकरुन त्यागाची परंपरा कायम लक्षात 
राहील. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८१११७५५५६७९०८ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.08.11 17:59:48 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. उपमुख्यंमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


७ प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सर्व सह सचिव/उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) संचालक (उच्च शिक्षण/तंत्र शिक्षण/कला/ग्रंथालय) संचालनालय, पुणे/मुंबई. 

qo) सर्व कुलसचिव, अकृषी/अभिमत/स्वयंअर्थसहाय्थित विद्यापीठे. 

११) सर्व प्राचार्य, श]सकीय/अशासकीय महाविद्यालये (संबंधित संचालनालयामार्फत). 

१२) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/वि.का.अ. व रा.से.यो., उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
) 


निवड नस्ती (आस्था-२). 


